RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg . No.MH /MR /South - 339 /2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १११ ]] 


गुरुवार , 

जानेवारी २, २०१४/ पौष १२, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१३ 


अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १ ९ ५८ . 

क्रमांक खाक्षेस . २००८ /प्र.क्र . १५१/ रस्ते ९.- मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट - कलमे (१- अ) , ( १- ब ), ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणा- या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की, खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून मे . कल्याण 
इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया ) लिमिटेड व कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समुह ) यांचीविशेष प्रयोजन 
संस्था) यांचेकडून नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक-निफाड- औरंगाबाद, ( भाग नाशिक ते नाशिक जिल्हा हद्द) राज्य महामार्ग क्रमांक ३० चे किलोमीटर 
१५५/३०० ते १७ ९ /०० व किलोमीटर २३५/०० ते २५१/३०० या रस्त्याचा वापर करणा- या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणा- या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर 
विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ पासून २२ जून २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी नाशिक -निफाड - औरंगाबाद राज्य महामार्ग 
क्रमांक ३० रस्त्यावर शिलापूर गावाजवळ किलोमीटर १५७/६०० व अंदरसुल गावाजवळ किलोमीटर २४१/६०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर 
शुल्क वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


वाहनाचा प्रकार 


पथकराचे प्रति 
फेरीचे दर ( रुपये ) 
२३ डिसेंबर २०१३ ते 
२२ जून २०१४ 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पथकर नाही. 


२ 


३० 


मोटार सायकल , स्कूटर , मोपेड आणि तत्सम दुचाकी वाहने, तीन आसनी प्रवासी रिक्षा, रिकाम्या 

ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर. 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने , 
( अ ) कार , जीप, वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा, टाटा सूमो, ट्रॅक्स, कमांडर व इतर 

तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमतेपर्यंत ). 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) आणि 

अनुक्रमांक ३, ४ येथेनमूद केलेले वाहन वगळून इतर वाहने . 


११० 


. 


( १) 


भाग चार- ब - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १ ९ ३५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


ट्रक , 


बस . 


१८० 


४ 


२७० 


मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक 

वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद 
केलेली वाहने वगळून जसे ट्रक -ट्रेलर ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी. 


५ 


१ . 

खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

( १ ) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 
वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
२ . पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

३ . शासन पत्र क्र . खाक्षेस -२०१२ / प्र.क्र . ३३/ रस्ते- ९, दिनांक १३ जुलै २०१२ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना 
दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . 

वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क 
मे . कल्याण इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड [ मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया ) लिमिटेड व मे. कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समूह ) 
यांची विशेष प्रयोजन संस्था यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
टीप . – पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल : 

( अ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ब) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( क ) वारंवार प्रवास करणा- या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचेदर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 

( इ ) पथकर स्थानकापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद (वरील वाहन 
प्रकार अ.क्र . ३, ४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी. ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ). सदर सवलतीसाठी स्थानिक 
रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत : 

( १ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी. 
( २) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवासी 
असल्याबाबत रेशन कार्डाचा 

पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १ ९ ३५ 


B 


३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 19th December 2013 


NOTIFICATION 


BOMBAY MOTOR VEHICLES TAX Act , 1958 . 

No. PSP. 2008 /CR - 151/Road 9. - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), 
( 1- B ), ( 1 -C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 ( Bom . LXV of 
1958 ), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby 
declares that toll shall be levied on the Classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the 
Schedule appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles , passing over the 
section of Nashik -Niphad -Aurangabad Road ( section Nashik to District Border ), State Highway 
Number 30 , from kilometer 155/300 to kilmeter 179/00 and kilometer 235/00 to kilometer 251/300 , 
in Nashik District under “ Build , Operate and Transfer (BOT) Schme ” by M /s. Kalyan Infratech 
Private Limited [S.P.V. of M / s. Keti Construction (India ) Limited and M / s. Kalyan Toll 
Infrastructure Limited ( Joint Venture )) at the rates and for the periods specified against each of 
the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from the 23rd December 
2013 to 22nd June 2014 at the toll fee collection centres constructed in kilometer 157/600 near 
Shilapur and in kilometer 241/600 near Andersul on Nashik -Niphad - Aurangabad Road , State 
Highway Number 30 . 

Schedule 


Type 

of 
Vehicle 


Particulars of Motor Vehicles 


Rate of Toll in rupees 

per trip 
23rd December 2013 

to 
22nd June 2014 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Nil 


1 Scooter, Motor Cycle, Moped or any other Two Wheeler , Tractor 

and Tractor with unladen trolley and Auto -Rickshaw permitted 

to carry three passengers excluding driver . 
2 Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 

(59 of 1988 ) , 
(a ) Car , Jeep (having carriage capacity upto twelve passengers , 

excluding driver ) such as Tata Sumo, Trax , Commander , Six 

seater rickshaw (tum -tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or other similar vehicles (having carriage capacity 

of more than twelve and upto twenty passengers , excluding 
driver and goods carriage vehicles , except vehicles included 
in entries at Serial Numbers 1, 3 and 4 . 


30 


55 


3 Trucks, Buses . 


110 


180 


4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) , such as three axles 

except vehicles covered by the entry at Serial No. 3 . 
5 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) , such as Truck , 
Trailer combination , multi-axles vehicles having more than three 
axles and except vehicles covered by the entry at Serial No. 3 
and 4 . 


270 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १ ९ ३५ 


1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice- President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles. 
(ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament , Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council . 
( iii) Vehicles carrying Ex -Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 

Legislative Council and Parliament . 
( iv ) State and Central Government vehicles. 
( 0 ) Defence vehicles . 
(vi) Police Department vehicles . 
(vii) Post and Telegraph Department vehicles . 
(viii ) Ambulances . 
( ix ) Hearses . 

(x ) Fire Brigade vehicles . 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the Toll Station . A Computerised toll fee receipt shall be passed on each and every 
occasion of recovery of toll . 

3. Electronic Display Board shall be install in vicinity of toll station as per Government 
Letter No. PSP -2012 /C.R.- 33/Road - 9 , dated the 13th July 2012 . 

4. For the purpose of this Notification , M / s. Kalyan Infratech Private Limited [S.P.V. of 
M /s . Keti Construction ( India ) Limited and M /s . Kalyan Toll Infrastructure Limited ( Joint 
Venture )] is authorised to collect and retain the amount of toll fee at above mentioned toll collection 
centres . 
Notes. — Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(a ) 10 per cent rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance . 
(6 ) 20 per cent rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance . 
(c ) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass 

will be valid upto 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
(d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates. 
( e ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types of 

vehicles mentioned in Sr. Nos. 3 , 4 and 5 within radius of 5.00 Kilometer from the toll 
stations and shall be charged 10 times of single journey rate subject to the following 
conditions ( This concession will be for valid only for own vehicles ). For local vehicles , 
norms given below , should be adopted : 
( i) The vehicle shall be registered within that area . 
(ii ) If it is not so then the owner shall give proof of residence by producing ration 

card . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


